RNI No. MAHBIL / 2009/31743 

Regd. No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

चार - ब 


भाग 


वर्ष २, अंक ४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ५२, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई 


आदेश 


क्रमांक सीएसडी/ १७४ / २०१६/ ३४२०. - मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा मुंबई ६० ) च्या कलम ९( ब) अन्वये व महाराष्ट्र 
शासनाचेदिनांक २ ९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे . अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई 
PHEROSE FRAMROZE AND COMPANY PVT . LTD. या संस्थेच्या एकूण ४०२० शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity 
Shares) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १०० दर्शनी किंमतीच्या अधिमूल्यासह एकूण रुपये ४०२००० च्या क्रमांक १२५०००१ ते 
१२५४०२० पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून ) ४०२० शेअर्सवर ( Equity Shares ) एकूण रुपये ४०२ ( रुपये Four Hundred Two 
Rupees Only ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निर्देश देत आहे . या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


बन्सी गवळी , 
अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई. 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 


आदेश 


क्रमांक सीएसडी/ १८ ९ / २०१६.- महाराष्ट्र मुंबई मुद्रांक अधिनियम , १९ ५८ ( १९ ५८ चा मुंबई ६०) च्या कलम ९( ब ) अन्वये व 
महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे . अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , 
मुंबई HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED या संस्थेच्या एकूण ६७७२५४५०० शेअर प्रमाणपत्राद्वारे 
( Equity Bonus Shares) वितरीत व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या एकूण रुपये ६,७७,२५,४५,००० च्या क्रमांक 
३३९ ३३०००१ ते क्रमांक १०१६५८४५०० पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून ) ६७७२५४५०० शेअर्सवर ( Equity Bonus Shares ) एकूण रुपये 
६७,७२,५४५ ( रुपये Sixty Seven Lakh Seventy Two Thousand Five Hundres Forty Five Rupees 
Only ) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निर्देश देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


बन्सी गवळी, 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


३ 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२० 


गुरुवार , फेब्रुवारी ५ , २०१५ / माघ १६, शके १९ ३६ 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ 


चौक , 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१० /( ४७० )/ उद्योग १४. -ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २१८० / १०२८४२/ ( २३८५ ) / 
उद्योग-१४, दिनांक २ जुलै १९ ८० अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसुचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. तीन ) च्या प्रकरण सहाच्या तरतुदी, दिनांक ३ जुलै १९८० रोजी अंमलात आणल्या होत्या 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्यावतीने प्राधिकृत सहायक जिल्हाधिकारी , डहाणू यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या 
पोट - कलम १ नुसार, भाग १ ( पुरवणी), मुंबई विभाग , पृष्ठ क्र . ४३१-४३३ वर दिनांक ५ फेब्रुवारी १९ ८१ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात नोटीस क्रमांक एलक्यू / एसआर/ ४/ ८० , दिनांक ११ डिसेंबर १९ ८० प्रसिद्ध करून , उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया 
सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट - कलम ४ नुसार उक्त नोटिशीत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भारमुक्त होऊन राज्य शासनाच्या 
ठायी निहित झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त जमीन असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्याच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे 
मत झाले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोटकलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग , ऊर्जा व 
कामगार विभाग क्र . आयडीसी . २०१० /( ४७० )/ उद्योग -१४ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त क्षेत्र संपादनातून काढून 
घेतले आहे आणि उक्त नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोटकलम ( १) ची नोटीस 
प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भार असल्यास त्या भारांना अधीन राहून 
पूर्वलक्षी प्रभावाने पुननिहीत झाली आहे ; 


भाग चार ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे कोलवडे, तालुका पालघर , जिल्हा पालघर येथील जमिनी 
औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे . 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट- कलम ( ३ ) व कलम २ खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र 
हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 


अनुसूची 
मौजे कोलवडे, तालुका पालघर , 

जिल्हा पालघर 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर 


एकूण 

क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( १ ) 


१.४७.० 


( २ ) 
जुना सर्वे नंबर १६/१ पैकी ( नवीन गट नं . २५५/१ पैकी) 
जुना सर्वे नंबर २४ पैकी ( नवीन गट नं . २५५/१ पैकी व नवीन गट नं . २५८ ) 
जुना सर्वेनंबर २५ ( नवीन गट नं . २५५/१ पैकी ) 


( २ ) 


०.९ ३.१ 


( ३ ) 


२.४२.८ 


एकूण 


४.८२.९ 


चतुः 

: सीमा . 
उत्तरेस.. मौजे कोलवडे जुना सर्वेनंबर १६/१ पै , महामंडळाचा ३०.५० मीटर रुंदीचा रस्ता. 
दक्षिणेस. मौजे कोलवडे जुना सर्व्हे नं . ५७ पैकी. 
पूर्वेस .. मौजे कोलवडे 

जुना सर्वे नंबर ५४ 

पैकी जुना 

सर्व्हे नं . ५७ पैकी , नाला. 
पश्चिमेस.- मौजे कोलवडे जुना सर्वे नंबर ६८ , जुना सर्व्हे नं . २४ पै., सर्व्हे नं . २३ , नाला. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लटके , 


वै. 

भू . 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


با 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 4th February 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 


No. IDC . 2010 /(470 )/ IND. 14. — Whereas , by the Government Notification , Industries , Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2180 / 102842 /(2385 )/IND . 14 , dated the 2nd July 1980 , issued 
under sub -section (3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah . 
III of 1962) (hereinafter referred to as " the said Act ” ) , the Government of Maharashtra has 
appointed the 3rd July 1980 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said 
Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification ; 


And whereas, as per the provisions of the said Act, the Assistant Collector, Dahanu , 
authorised on behalf of the Collector , Thane has , by issuing notice , No. LAQ/ SR /4 /80 , dated the 
11th December 1980 , published in the Maharashtra Government Gazette , Part I Supplementry , 
Bombay Division , dated the 5th February 1981 on pages 431-433, under sub -section ( 1) of 
section 32 of the said Act, initiated the process for the acquisition of lands in the said industrial 
area , and as such , the lands mentioned in the said notice have vested absolutely in the State 
Government free from all encumbrances under sub - section ( 4 ) of said section 32 ; 


And whereas, the actual possession of the lands mentioned in the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said lands ”), were not taken by or on behalf of the State 
Government and it has appeared to the State Government that the said lands are no more 
required for the purposes of the said Act ; 


And whereas , the Government of Maharashtra has, vide Government Notice , Industries , 
Energy and Labour Department, IDC . 2010 /( 470 )/Ind . 14 , dated the 3rd February 2015 under 
the provisio to sub -section (4 ) of the said section 32 , issued the notice and withdrawn the said 
lands from acquisition and on the publication of the said notice in the Maharashtra Government 
Gazette the said lands have been re-vested with retrospective effect in the persons in whom it 
were vesting immediately before the publication of the notice under sub -section ( 1) of the said 
section 32 , subject to such encumbrances , if any, as may be subsisting at that time ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that, the said lands situated 
in the said industrial area in village Kolavade in Taluka Palghar of District Palghar , are not 
required for the purpose of development as industrial area . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) 
of section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby , 
with effect from the 5th February 2015 declares that the provisions of Chapter VI of the said 


& 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


Act shall cease to be in force in the said lands and the said lands shall not be the part of the 
said industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date : 


Schedule 


Village : Kolavade, Taluka : Palghar , District : Palghar . 


Area (H.R.) 


Sr. No. Survey No. 

( 1 ) ( 2 ) 


( 3 ) 


1.47.0 


( 1 ) Old Survey No. 16/1 Pt. (New Gut No. 255 /1Pt.) 
( 2 ) Old Survey No. 24 Pt. (New Gut No. 255 / 1Pt. and New Gut No. 258 ) 
( 3 ) Old Survey No. 25 (New Gut No. 255 / 1Pt.) 


0.93.1 


2.42.8 


Total 4.82.9 


Boundaries. 


On the North by.- Village Kolavade Old Survey No. 16/1 Pt. MIDC Road 30.50 Mt. 
On the South by.- Village Kolavade Old Survey No. 57Pt . 
On the East by.- Village Kolavade Old Survey No. 54 Pt. Old Survey No. 57 Pt. and Nala . 
On the West by. Village Kolavade Old Survey No. 68 , Old Survey No. 24 Pt. Survey No. 

23 and Nala . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


७ 


२१ 


गुरुवार , फेब्रुवारी ५, २०१५ / माघ १६, शके १ ९ ३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी . २०१३ / प्र.क्र . १७/ उद्योग १४.- ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्रमांक आयडीसी.२००६ /( ६१५ ) / 
उद्योग -१४, दिनांक २७ सप्टेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) च्या प्रकरण सहा च्या तरतूदी, दिनांक ६ ऑक्टोबर २००६ रोजी अंमलात आणल्या 


होत्या ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्यावतीने उप विभागीय अधिकारी, वाई उप विभाग , वाई , जिल्हा सातारा यांनी उक्त 
अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट-कलम १ नुसार, भाग १ ( पुरवणी), पुणे विभाग, पृष्ठ क्र . २१७१-२१७३ वर दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ च्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्रमांक अॅस / एमआयडीसी / एसआर -३, दिनांक ३० ऑगस्ट २००७ रोजी प्रसिद्ध करून, उक्त 
औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट -कलम ( ४) नुसार उक्त नोटिशीत नमूद केलेले क्षेत्र 
सर्व भारमुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहित झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख उक्त जमीन असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्याच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे 
मत झाले आहे ; 


~ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट- कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग , ऊर्जा 
व कामगार विभाग क्र . आयडीसी. २०१३ / प्र.क्र . १७/ उद्योग -१४ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त क्षेत्र संपादनातून काढून 
घेतले आहे आणि उक्त नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोट-कलम (१ ) ची 
नोटीस प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भार असल्यास त्या भारांना अधीन 
राहून पूर्वलक्षी प्रभावाने पुननिहीत झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे धनगरवाडी, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा येथील जमिनी 
औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे. 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट -कलम ( ३ ) व कलम २ खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र 
हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


अनुसूची 
मौजे धनगरवाडी , तालुका खंडाळा जि . सातारा 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( २ ) 


( १ ) 


२८१ / १ अ पैकी 


०.७३ 


चतुःसीमा. 

उत्तरेस . - गट नं . २८१ / १ अ पैकी व गट नं . २७६ पैकी 
दक्षिणेस. - गट नं . २८१/ १ अ पैकी 
पूर्वेस . -गट नं . २८२ 
पश्चिमेस . - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा रस्ता. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वै. भू. लटके , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


९ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 4th February 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC . 2013 / CR . 17 )/ IND . 14.- Whereas, by the Government Notification , Industries , 
Energy and Labour Department, No. IDC . 2006 /(615 )/IND . 14 , dated the 27th September 2006 , 
issued under sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 
(Mah . III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act " ) , the Government of Maharashtra 
has appointed the 6th October 2006 , to be the date from which the provisions of Chapter -VI of 
the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said 
Notification ; 


And whereas, as per the provisions of the said Act , the Sub Divisional Officer, Vai 
Sub- Division , Vai, District Satara has by issuing Notice No. /TE37R45R / 1434R -3, dated the 30th 
August 2007 , published in the Maharashtra Government Gazette , Part I Supplementry , Pune 
Division , dated the 27th September 2007 , on pages 2171-2173 , under sub - section ( 1) of section 
32 of the said Act, initiated the process for the acquisition of lands in the said industrial area , 
and as such , the lands mentioned in the said notice have vested absolutely in the State 
Government free from all encumbrances under sub -section (4 ) of said section 32 ; 


And whereas , the actual possession of the lands mentioned in the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the said lands” ), were not taken by or on behalf of the State 
Government and it appeared to the State Government that the said lands were no more 
required for the purposes of the said Act ; 


And whereas , the Government of Maharashtra has , vide Government Notice , Industries , 
Energy and Labour Department, No. IDC . 2013 /C.R . 17/ Ind. 14 , dated the 3rd February 2015 
under the provisio to sub -section ( 4 ) of the said section 32 , issued the notice and withdrawn the 
said lands from acquisition and on the publication of the said notice in the Maharashtra 
Government Gazette the said lands have been re -vested with retrospective effect in the persons 
in whom it were vesting immediately before the publication of the notice under sub -section ( 1) 
of the said section 32 , subject to such encumbrances , if any, as may be subsisting at that time ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that, the said lands situated 
in the said industrial area in Village Dhangarwadi in Taluka Khandala of District Satara , are 
not required for the purpose of development as an industrial area . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3) 
of section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act , the Government of Maharashtra hereby, 
with effect from the 5th February 2015 declares that the provisions of Chapter - VI of the said 
Act shall cease to be in force in the said lands and the said lands shall not be the part of the 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


said industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date: 


Schedule 


Village Dhangarwadi, Taluka : Khandala , District Satara . 


Gat No. 


Area ( H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


281/1A pt . 


0.73 


Boundries. 


On the North by.- Gat No. 281/1A pt . and Gat No. 276 pt . 


On the South by.- Gat No. 281/1A pt . 


On the East by. 


Gat No. 282. 


On the West by.- Maharashtra Industrial Development Corporation Road . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


२२ 


गुरुवार , फेब्रुवारी ५, २०१५ / माघ १६, शके १९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग , 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९वा मजला, मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मेडीकल पॅक्टीशनर्स अॅक्ट , १ ९ ६१. 


क्रमांक एमसीआय. ०४१२ / प्र.क्र . ११६/ अधिनियम. — ज्याअर्थी, दिनांक १६ मे २०१४ रोजी च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण 
विशेष ( असामान्य ) भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शासन अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्र . एमसीआय. ०४१२ / प्र. क्र . 
११६/ अधिनियम, दिनांक १६ मे २०१४ ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधण्यात येईल ) महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन 
मेडीसीन (निवडणूक ) नियम, १९ ६७ च्या नियम ६ च्या उपनियम ( १) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार , संचालक , आयुर्वेद 
यांच्याशी चर्चा करून, महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिल अॅक्ट , १९ ६१ ( महा . XXVIII १९ ६१) च्या अधीन महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीनच्या 
निवडणूका पार पाडण्यासाठी डॉ . एम. डी . बामणीकर , प्राध्यापक , रा. आ . पोदार वैद्यक आयुर्वेद महाविद्यालय, मुंबई यांना “ निवडणूक निर्णय 
अधिकारी ” म्हणून नियुक्त केले होते ; 


आणि ज्याअर्थी, डॉ . एम . डी . बामणीकर यांनी महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनची निवडणूक पार पाडण्यासाठीच्या प्रक्रियेस प्रारंभ 
केलेला नाही व या प्रयोजनासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस निवडणूक निर्णय अधिकारी तातडीने नेमण्याचे शासनाचे मत आहे ; 


~ 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन (निवडणूक ) नियम, १९ ६७ च्या कलम ६ च्या उपनियम ( १) अन्वये व इतर 
सर्व प्राप्त अधिकारांन्वये संचालक आयुर्वेद यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्र शासन , डॉ . रमण शृंगराळेकर , प्राध्यापक, रा. आ . पोदार वैद्यक आयुर्वेद 
महाविद्यालय, मुंबई यांना महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन च्या निवडणूक प्रक्रियेकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत 
आहे व उक्त अधिसूचनेत खाली नमूद केल्याप्रमाणे बदल करीत आहे 


उक्त अधिसूचनेत “ डॉ . एम . डी . बामणीकर , प्राध्यापक , रा. आ . पोदार वैद्यक महाविद्यालय ( आयु.), मुंबई ” या शब्दा व कंस 
यांऐवजी " डॉ . रमण शृंगराळेकर, प्राध्यापक , रा . आ . पोदार वैद्यक महाविद्यालय ( आयु.), मुंबई ” असे वाचावे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . सं . बेनके , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Gokuldas Tejpal Hospital Compound, New G. T. Sankul, 9th Floor , 
Lokmanya Tilak Marg , Mumbai 400 001, dated the 3rd February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS ACT, 1961. 


No. MCI. 0412 /C.R . 116 /ACT.— Whereas , by the Government Notification , Medical Education 
and Drugs Department, No. MCI. 0412 /C.R . 116 /ACT, dated the 16th May 2014 , published in the 
Maharashtra GovernmentGazette , Extraordinary , Part IV - B , dated the 16th May 2014 (hereinafter 
referred to as “ the said notification ”) , the Government of Maharashtra has , in exercise of the 
powers conferred by sub -rule ( 1) of rule 6 of the Maharashtra Council of Indian Medicine (Election ) 
Rules, 1967, in consultation with the Director of Ayurveda , appointed Dr. M. D. Bamnikar, Prof. 
R. A. Podar Medical (Ayurveda ) College, Mumbai, to be the Returning Officer for the purposes of 
conducting the elections of the Maharashtra Council of Indian Medicine under the Maharashtra 
Medical Council Act , 1961 (Mah . XXVIII of 1961) ; 


And Whereas , the said Dr. M. D. Bamnikar, has not initiated the process of conducting the 
elections of the Maharashtra Council of Indian Medicine and the Government considers it 
expedient to appoint another Returning Officer for that purpose ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -rule ( 1 ) of rule 6 of the Maharashtra 
Council of Indian Medicine ( Election ) Rules, 1967 and of all other powers enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby , in consultation with the Director of Ayurveda , appoints 
Dr. Raman Ghungralekar , Prof. R. A. Podar Medical (Ayurveda ) College , Mumbai to be the 
Returning Officer for the purpose of the election of the Maharashtra Council of Indian Medicine ; 
and for that purpose , amends the said notification as follows, namely : 


In the said notification , for the letters, words and brackets “ Dr. M. D. Bamnikar, Prof. 
R. A. Podar Medical (Ayurveda) College , Mumbai, to ” the letters, words and brackets 
“ Dr. Raman Ghungralekar, Prof. R. A. Podar Medical (Ayurveda ) College, Mumbai, to be ” 
shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. BENAKE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


१३ 


२३ 


गुरुवार , फेब्रुवारी ५, २०१५ / माघ १६, शके १९ ३६ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 


dated the 30th January 2015 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA CO- OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960 . 


No. MCT.2015 / C.R. No. 21/ 5 - C.- In exercise of the powers conferred by section 149 of the 
Maharashtra Co -operative Societies Act, 1960 (Mah . XXIV of 1961) read with rule 3 of 
Maharashtra Judicial Officers of the Co -operative Courts and Co - operative Appellate Court 
(Recruitment) Rules 1998 , the Government of Maharashtra is hereby pleased to appoint 
Shri Syed Shafiuddin Ahmad , Charity Commissioner, Mumbai as President, Maharashtra State 
Co -operative Appellate Court, Mumbai until further orders . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . S. K. SHARMA , 


Principal Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


२४ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी ६, २०१५ / माघ १७, शके १९ ३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ 


आदेश 


“ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी . २०१० / सीआर -११ / पं.रा . ५. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ६ चा पोट -कलम ( १ ) चा खंड ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग, क्रमांक जीईएन . २०१० / प्र.क्र . १२ / नवि -१८ , दिनांक २९ जानेवारी, २०१३ ( यात यापुढे जिचा 

उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सावनेर नगरपरिषदेच्या हद्दीत बदल करून त्यात नागपूर 
जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील मौ . आजणी व गुजरखेडी या महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे 


. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा पाच) याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २ ) 
चा खंड ( सहा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निदेश देते की , नागपूर जिल्ह्यातील 
मौ . आजणी व गुजरखेडी या महसुली गावासंबंधात नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा 
संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक एमपीएच - १९९ ७ / सीआर-६४५ / 
५६( ४७), दिनांक २० जुलै १ ९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर सावनेर नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि 
तिच्याकडे निहीत असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विवेक गुजर, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


१५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, 

dated the 2nd February 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2010 /CR - 11/PR -5.- Whereas , the Government of Maharashtra under the Notification , 
Urban Development Department, No.GEN . 2010 / C.R . 12 /UD . 18 , dated the 29th January , 2013 ( hereinafter 
referred to as “ the said notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - sections ( 1) 
of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ), altered the limits of the SaonerMunicipal Council ; and included therein the local areas of 
revenue villages of Ajani and Gujarkhedi in Saoner Block of Nagpur District mentioned in the Schedule 
appended to the said notification ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer of assets, 
rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of sub - section ( 2 ) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub -section (2 ) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers 
enabling it in that behalf, the GovernmentofMaharashtra hereby directs that all the assets, rights and liabilities 
of the Nagpur Zilla Parishad , in respect of the revenue villages Ajani and Gujarkhedi in Savner Block of 
Nagpur District ( including the rights and liabilities under any agreement or contract made by it), shall stands 
transferred to and shall vests in the Saoner Municipal Council , on the terms and conditions specified in 
the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH 
1997 /CR -645 /56 (47), dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIVEK GUJAR , 
Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


२५ 


शनिवार , फेब्रुवारी ७, २०१५ / माघ १८, शके १९ ३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ 


आदेश 


. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१० / प्र.क्र . ४५ /पं.रा. ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
( १९ ६५ चा महा . ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (१ ) व ( १ अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमयूएन . १०० ९/ ३२२४/ प्र.क्र. १२६ / नवि -१७, दिनांक १९ जुलै २०१२ (यात यापुढे 
जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (२ ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले 
आहे आणि त्याकरिता शिंदखेडा नगर पंचायत या नावाने एक नगरपंचायत घटित करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. पाच ) 
याच्या कलम २५५ च्या पोट- कलम (२ ) च्या खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला 
कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे 


इष्ट आहे. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. पाच) याच्या कलम २५५ च्या 
पोट -कलम ( २) च्या खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निर्देश देते की , 
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा महसुली गावांसंबंधात धुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . १९९ ७/ प्र.क्र . ६४५ / 
५६ ( ४७ ), दिनांक २० जुलै १ ९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर शिंदखेडा नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील 
आणि तिच्याकडे निहित असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विवेक गुजर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


१७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001 , dated the 6th February 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2010/C.R . 45 /PR -5.- Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department, No. MUN . 1009/3224 /CR - 126 /UD - 17 , dated the 
19th July 2012 ( hereinafter referred to as “ the said notification ”) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1) and ( 1A ) of section 341A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue village of Shindkheda , in Dhule District to be a transitional area, for 
which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2) of section 341A of the said Act , by the 
name of the Shindkheda Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) 
of sub -section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962) . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub -section ( 2 ) of 
section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 
1962), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
directs that all the assets, rights and liabilities of the Dhule Zilla Parishad , in respect of the 
revenue village Shindkheda in Dhule District (including the rights and liabilities under any 
agreement or contract made by it ) shall stands transferred to and shall vest in the Nagar 
Panchayat of Shindkheda , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , 
Rural Development and Water Conservation Department , No. MPH . 1997 /CR -645/56 (47) , dated 
the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIVEK GUJAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


२६ 


शके १ ९ ३६ 
सोमवार , फेब्रुवारी ९, २०१५ / माघ २० , 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १ ९ ६२. 

क्रमांक पंसनि . २०१३/ प्र.क्र .१३७( ३ )/पंरा-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, 
क्रमांक झेडपीए-२०१२/ १०६९ / प्र.क .२१७(१)/पं.रा.१, दि . ३१ जुलै २०१४ अन्वये पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी नवीन जिल्हा परिषद निर्माण 
केली आहे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा . ५ ) च्या कलम ५७ चे उप- कलम ( ३ ) 
मधील तरतुदीनुसार पालघर जिल्ह्याच्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पाडल्या असुन पंचायत समिती गठीत झाली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उपसभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ मधील नियम २ इ व २ फ , मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , 
पंचायत समितीच्या सभापती पदांचे वाटप सार्वत्रिक निवडणुकानंतर तिच्या पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासुन पुढील अडीच वर्षांसाठी सोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार करीत आहे . 


पालघर 


अनुसूची 


भाग चार - ब -३ अ 


अ.क्र. 


जिल्ह्याचे 


अनुसूचितजाती 


अनुसूचितजमाती 


नागरिकांच्यामागासवर्गाचा 


सर्वसाधारण 


पंचायत समितीची 


नाव 


प्रवर्ग 


सख्या 


अ 


ब 


अ 


ब 


अ 


अ 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित 
जाती(महिला) 


अनुसूचित जमातीसाठी 


अनुसूचित जमाती (महिला) यांच्यासाठी 


सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (महिला) 


यांच्यासाठीराखून 


नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
प्रवर्गासाठी 
( 
विमुक्त 
जातीवभटक्या 
जमातीसह) 


राखून 
ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील 


नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
प्रवर्ग(महिला) यांच्यासाठी 

(विमुक्त 
जातीवभटक्या जमातीसह) 


राखून 
ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत 
समित्यांच्या सभापतींच्या 
पदांचीसंख्या 


ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतीच्या 
पदांचीसंख्या 


सर्वसाधारण 

प्रवर्गासाठी राखूनठेवावयाच्या जिल्ह्यातील 

पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या 


पंचायत 


राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील 


राखून 
ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील 


समित्यांचे 


राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील 


पंचायत 
समित्यांच्या 


सभापती 


पंचायत 


पदांचीसंख्या 


पंचायत 


सभापतींच्या 


समित्यांच्या सभापतींच्या पदांचीसंख्या 


पदांचीसंख्या 


समित्यांच्या सभापतींच्या पदांचीसंख्या 


राखून 
ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील 

पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या 
पदांचीसंख्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


(२) 


(३) 


(६) 


(७) 


(८) 


(९) 


(१०) 


(११) 


पालघर 


८ 


३ 


३ 


१ 


१ 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, 


व्ही 
. 
व्ही 
. 
गुजर 
, 


शासनाचेउपसचिव. 


१ ९ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , 

dated the 9th February 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS (PRESIDENT, VICE -PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECT COMMITTEES) AND 
PANCHAYAT SAMITIS ( CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) RULES, 
1962. 


No. PSE - 2013 /CR - 137 ( 3 )/PR-2.—Whereas , by the Government Notifications, Rural 
Development and Water Conservation Department , No. ZPA . 2012 / 1069/CR - 217 ( 1 )/PR - 1, dated 
31st July 2014 has created new Zilla Parishads for Thane and Palghar Districts ; 

And whereas, in pursuance of the provisions of sub - section (3 ) of section 57 of the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah V of 1962), the Panchayat Samitis of the 
Palghar District, after its general elections have been duly constituted ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of rules 2E and 2F of the Maharashtra Zilla 
Parishads (President, Vice- President and Chairman of Subject Committees ) and Panchayat Samitis 
(Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of offices and Election ) Rules, 1962, the Government 
ofMaharashtra is hereby allots the number of offices of Chairperson of the Panchayat Samitis of 
the Palghar District for a period of two and half years commencing from the date of its first 
meeting after the general elections in the manner as shown in the Schedule appended hereto . 


Schedule 


ScheduledTribes 


General 


Sr. 
No. 


Scheduled 

Castes 


BackwardClassof 

Citizens 


NameNumber of 

of 
DistrictPanchayat 

Samiti 


A 


B 


A 


B 


A 


B 


A 


B 


Numberof 

Officesof Chairmanof 
Panchayat Samitisin theDistrict 

tobe reserved 

for Scheduled 

castes. 


NumberofNumberof 

OfficesofOfficesof ChairmanofChairmanof 
PanchayatPanchayat SamitisinSamitisin theDistricttheDistrict tobe 

tobe reservedfor reserved Scheduled 

for Castes.Scheduled (Women)Tribes 


Numberof Officesof Chairman Panchayat Samitisin theDistrict 

tobe reserved 

for Scheduled 

Tribes. (Women) 


NumberofNumberof 

OfficesofOfficesof ChairmanofChairmanof 
PanchayatPanchayat SamitisinSamitisin theDistricttheDistrict forGeneral forGeneral 

(Women) 


Numberof 

Officesof Chairmanof 
Panchayat Samitisin theDistrict 

tobe reservedfor 
thecategory ofBackward 

Classof Citizens 
(Including Vimukta Jatisand Nomadic Tribes) 


Numberof 

Officesof Chairmanof 
Panchayat Samitisin theDistrict 

tobe reservedfor 
thecategory ofBackward 

Classof Citizens 
(Including Vimukta Jatisand 
Nomadic 

Tribes) (Women) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


1 


Palghar 


8 


3 


3 


1 


1 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


V.V.GUJAR, DeputySecretarytoGovernment. 


२१ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


२७ 


सोमवार , फेब्रुवारी ९, २०१५ / माघ २०, शके १९ ३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ 


अधिसूचना 


~ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२. 

क्रमांक जिपनी-२०१३ / प्र. क्र . १३८( ३ )/पंरा-२.-ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक जिपनी- २०१३ / प्र. 
क्र . १३८( १) आणि ( २ )/पंरा -२ , दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि 
पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ मधील नियम २ अ मधील तरतुदींनुसार राज्यातील जिल्हा 
परिषदांचे अध्यक्ष पदे विनिदिष्ट केली आहेत आणि त्यानुसार कार्यकाल सुरू होण्याच्या दिनांकापासून पुढील अडीच वर्षांसाठी अध्यक्ष पदांचे वाटप 
केले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक झेडपीए -२०१२ / १०६९ / प्र.क .२१७(१)/ 
पं.रा. १, दिनांक ३१ जुलै २०१४ अन्वये पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी नवीन जिल्हा परिषद निर्माण केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५) च्या कलम ९ मधील उप- कलम ( २ ) 
च्या तरतुदीनुसार पालघर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पाडल्या असून जिल्हा परिषद गठीत झाली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, पालघर जिल्हा अनुसूचित क्षेत्रात असल्याने व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ५० % पेक्षा अधिक असल्याने पालघर जिल्हा 
परिषदेचे अध्यक्ष पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम ४२ चे उप-कलम ( ४ ) 
च्या चवथ्या परंतुकामधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती 
व उप सभापती ) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ मधील नियम २ अ मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, पालघर जिल्हा परिषदेचे 
अध्यक्ष पद सार्वत्रिक निवडणुकानंतर झालेल्या तिच्या पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासून पुढील अडीच वर्षांसाठी अनुसूचित जमाती ( महिला) साठी 
विनिदिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्ही . व्ही . गुजर, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


ev 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001 , dated the 9th February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS ( PRESIDENT VICE - PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECT COMMITTEES) AND PANCHAYAT SAMITIS 

(CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) ( RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) RULES , 1962. 


No. ZPE - 2013 /CR - 138 ( 3 )/PR-2.-Whereas, by the Government Notifications, Rural 
Development and Water Conservation Department, No ZPE - 2013 /CR - 138 ( 1) and (2 ) /PR -2 , dated 
16th December , 2013 the Government of Maharashtra , in pursuance of the provisions of rule 2A 
of the Maharashtra Zilla Parishads ( President , Vice - President and Chairman of Subjects 
Committees ) and Panchayat Samitis (Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices 
and Elections) Rules , 1962 has specified the number of offices of president in Zilla Parishads and 
allotted the offices of President of Zilla Parishad in the State , for the period of two and half years 
commencing from the day immediately following the day of expiry of the terms of existing 
reservation of office of President of Zilla Parishads ; 

And whereas , by the Government Notification , Rural Development and Water Conservation 
Department, No. ZPA - 2012 / 1069/CR - 217 ( 1 )/PR - 1 , dated 31st July 2014 has created new Zilla 
Parishads for Thane and Palghar Districts ; 

And whereas, in pursuance of the provisions of sub -section ( 2) of section 9 of the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), the Palghar Zilla Parishad 
after its general elections has been duly constituted ; 

And whereas, the population of Palghar district of the persons belonging to Scheduled Tribes 
being more than fifty percent, it is necessary that the office of the president of the Palghar Zilla 
Parishad should be reserved only for the persons belonging to the Scheduled Tribes ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of the fourth proviso to sub -section (4 ) of 
section 42 ofMaharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samiti Act, 1961(Mah . V 1962) and rule 
2A of the Maharashtra Zilla Parishads ( President , Vice -President and Chairman of Subjects 
Committees) and Panchayat Samitis (Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of offices 
and Election ) Rules, 1962, the Government of Maharashtra is hereby specifies the office of the 
President of the Palghar Zilla Parishad shall be reserved for the Scheduled Tribes (Women ) for a 
period of two and half years commencing from the date of its first meeting after the general 
elections . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. V. GUJAR , 
Deputy Secretary to Government . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


२८ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी १३, २०१५ / माघ २४ , शके १९ ३६ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५. 


. 


अधिसूचना 


फ्लेम विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ . 


क्रमांक स्वअवि -२०१३ /( २०४/१३ ) /विशि-४.- फ्लेम विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ ( २०१५ चा महा. २) याच्या कलम १, 
पोट-कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ हा दिनांक 
अधिनियमाच्या प्रारंभाचा दिनांक म्हणून नियत करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजय चहांदे , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 13th February 2015 . 


NOTIFICATION 


FLAME UNIVERSITY ACT , 2014. 

No. SFU - 2013 /( 204/13 )/UNI-4.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of 
section 1 of the FLAME University Act , 2014 (Mah . II of 2015 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints the 13th day of February, 2015 to be the date on which the said Act shall come 
into force. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SANJAY CHAHANDE , 
Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


२५ 


२ ९ 


शनिवार , फेब्रुवारी १४, २०१५ / माघ २५ , शके १ ९ ३६ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 9th February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME Act, 1999 . 


No. SPC . 1315 /C.R . 15 / D - IX.— in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) read 
with sub -section ( 1) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 (Mah . 
XXX of 1999 ), the Government of Maharashtra with the concurrence of Hon ble High Court of 
Judicautre at Bombay, hereby appoint the Judges referred in column 1 of shedule shown below as 
the Additional Special Judges at the stations shown in column 2 of the schedule , to exercise 
jurisdiction and power to try the the case under the Maharashtra Control of Organized Crime 
Act, 1999 : 


Station 


Name of the Judges 

( 1 ) 


( 2 ) 


Amravati 


Aurangabad 


Shri Vijaykumar Durgaprasadji Shukla , District Judge - 3 

and Additional Sessions Judge , Amravati 
Shri Shankar Govindrao Shete , District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge , Aurangabad 
Shri Ashok Rewachand Dhamecha , District Judge- 7 and 

Additional Sessions Judge , Nagpur 
Shri Ashokkumar Sitaramaji Bhaisare , District Judge-5 

and Additional Sessions Judge , Thane 


Nagpur 


Thane 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. P. DHOTE , 


Legal Advisor -cum - Joint Secretary . 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


३० 


सोमवार , फेब्रुवारी १६, २०१५ / माघ २७, शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१५ . 


अधिसूचना 


~ 


महाराष्ट्र सामान्य खंड अधिनियम. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ . 

क्रमांक एस ३० / २०१३ / प्र.क्र .३९ / म -१०.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा.अधि.एकेचाळीस ) चे कलम -४ च्या 
पोट - कलम ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांनुसार व महाराष्ट्र सामान्य खंड अधिनियम ( १९ ०४ चे एक ) चे कलम २१ आणि महाराष्ट्र 
शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून दि . २ जानेवारी , २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग, क्रमांक . एस-३० / २०१३ / प्र.क्र .३९ / म -१०, मध्ये या अधिसूचनेन्वये सुधारणा करण्यात येत आहे. दि . २ जानेवारी, २०१५ च्या उक्त 
अधिसूचनेन्वये उक्त कलम-४ च्या पोट-कलम (१) चे खंड ( एक ) व ( सहा ) अन्वये औरंगाबाद महसूल विभागाचे विभाजन करून नांदेड येथे 
मुख्यालय असलेले नवीन महसूल विभाग स्थापन करण्यासंबंधी प्रारूप अधिसूचना त्यास अनुसरून परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व 
व्यक्तिच्या माहितीकरिता प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्याद्वारे दि . २ फेब्रुवारी , २०१५ पर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. 
उक्त अधिसूचनेमध्ये 

( १) प्रस्तावनेमध्ये नमूद केलेल्या “ दि . २ फेब्रुवारी , २०१५ ” या आकडे व अक्षरांऐवजी “ दि . १६ मार्च, २०१५ ”, असे वाचण्यात यावे. 

( २) प्रारुप अधिसूचनेमधील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या “ दि . २३ फेब्रुवारी, २०१५ ” या आकडे व अक्षरांऐवजी दोन्ही ठिकाणी 
शासन अधिसूचित करेल अशी तारीख ”, असे वाचण्यात यावे. 


. 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . माधव वीर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


२७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 16 th February 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GENERAL CLAUSES ACT . MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No.S - 30 / 2013/ C.R.39 /M - 10. - In exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 
4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ) read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), and of all other powers enabling it in that behalf, 
the Government of Maharashtra hereby amends the Government notification , Revenue and Forests 
Department, No.S - 30 /2013/ C.R.39/M - 10 ., dated the 2nd January , 2015 ( hereinafter referred to as 
“ the said notification ” ), whereby Notice of the draft notification proposed to be issued by the 
Government of Maharashtra in exercise of the powers conferred by clauses (i) and (vi) of 
sub -section ( 1) of section 4 of the said Code with a view to establishing a new Revenue Division 
headquartered at Nanded , by bifurcating the existing Aurangabad Division was given for 
information of all persons likely to be affected thereby and objections and suggestions were called 
till the 2nd day of February , 2015 as follows : 


In the said Notification , 


( 1) in the preamble , for the figures and words “ 2nd day of February 2015 ” , the words 
16th day of March , 2015 ” shall be substituted., 


CG 


( 2 ) in the Schedule appended to the draft Notification , for the figures and words “ 23rd 
February, 2015 ” , at both the places where they occur, the words“ such date as the Government 
shall notify ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Dr. MADHAV VEER , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी २० , २०१५ / फाल्गुन १, शके १९ ३६ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६०. 

क्रमांक सीएसएल . २०१४ / प्र.क्र .१५४ / १३ स.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम १५६ चे 
पोट-कलम ( १) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे सोलापूर जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सोलापूर या संस्थेस उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १५६ खालील प्रयोजनार्थ अधिसूचित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . शैलेश कुमार शर्मा, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya (Annexe ), 

Mumbai 400 032 , dated 16th February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960. 

No. CSL . 2014 /C.R . 154/13 C. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 156 of the Maharashtra Co -operative Societies Act , 1960 (Mah . XXIV of 1961), the 
Government of Maharashtra hereby notifies Solapur District State Government Servants Co 
operative Credit Society Limited , Solapur, to be a society for the purposes of section 156 of the 
said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . S. K. SHARMA , 


Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


२ ९ 


३२ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी २०, २०१५ / फाल्गुन १, शके १९ ३६ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम. 


क्रमांक सीएचसी. २०१४ / प्र.क्र . ४१/ का . सोळा.- महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम ( १९ ५० चा २९ ) याच्या कलम ५६ क 
च्या पोट -कलम (१ ) च्या खंड ( ख ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र शासन, उक्त पोट-कलम (१) याच्या खंड ( ब ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , 
भाग चार - ब, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१४ यामध्ये शासकीय अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीएचसी. २०१४ / प्र.क्र . ४१/ का . सोळा, 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ पूर्वप्रसिद्ध केल्यानंतर याद्वारे, राज्य शासनाकडे निहित असलेल्या किंवा ज्यांची व्यवस्था राज्य शासनाकडे निहित आहे 
अशा, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील श्रीतुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापूर देवळास व सार्वजनिक , धार्मिक किंवा धर्मादाय स्वरुपाच्या प्रयोजनाकरिता 
निर्माण केलेल्या त्यांच्या दाननिधीस सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि त्या प्रयोजनार्थ, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
असाधारण, भाग चार- ब, दिनांक १ सप्टेंबर १ ९६६, पृष्ठ क्रमांक १५०८ ते १५३६ वर प्रसिद्ध झालेली शासकीय अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, 
क्रमांक २२०६४ -पी, दिनांक २० ऑगस्ट १ ९ ६६ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये तहसील तुळजापूर या शीर्षकांतर्गत , अनुक्रमांक ५ वरील नोंदीनंतर, पुढील नोंद समाविष्ट 
करण्यात येईल : 

अनुसूची 


. 


६ . 


श्रीतुळजाभवानी मंदिर . 


तुळजापूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . 


बिष्ट , 
शासनाचे सहसचिव . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madame Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 20th February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PUBLIC TRUST ACT. 


No. CHC . 2014 /C.R . 41/D . 16.— In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section 
( 1 ) of section 56C of the Maharashtra Public Trust Act (XXIX of 1950 ) and of all other powers 
enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , after previous publication of the 
Government Notification , Law and Judiciary Department, No. CHC - 2014 /C.R . 41/D . 16 , dated the 
7th August 2014 , in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary, Part IV - B , dated the 
9th August 2014 , as required by clause (b ) of said sub -section ( 1), hereby declares the temple and 
the endowment of Shri Tulja Bhavani Temple Sansthan , Tuljapur, District Osmanabad , created 
for public , religious or charitable purpose which vest, in , or the management of which vests , in , 
the State Government, to be a public trust ; and for that purpose , amends the Government 
Notification , Law and Judiciary Department, No. 22064 -P , dated the 20th August 1966 , published 
in the Maharashtra Government Gazette , Part IV - B , dated the 1st September 1966 , at pages 1508 
to 1536 , as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said Notification , under the heading Tahsil Tuljapur, after 
entry at serial No. 5 , the following entry shall be added , namely : 


Schedule 


66 . 


Shri Tulja Bhavani Temple . 


Tuljapur. ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. G. BISHT, 


Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


३१ 


३ 


३३ 


सोमवार , फेब्रुवारी २३, २०१५ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ३६ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 


" घ 


" 


क्रमांक मूवक . १५१५/ प्र.क्र . ३( अ)/कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या , अनुसूची 

च्या नोंद ५ च्या खंड ( क) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक १ मार्च २०१५ पासून यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाच्या स्तंभ ( २) मध्ये आणि स्तंभ ( ३ ) मध्ये अनुक्रमे दर्शविलेले क्षेत्र आणि कालावधी उक्त नोंद ५ मधील खंड ( क ) च्या 
प्रयोजनाकरिता असलेले क्षेत्र आणि कालावधी असेल , म्हणजेच : 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


क्षेत्र 


कालावधी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


पासून 


पर्यंत 


१ . 


नागपूर महानगरपालिका 


१ मार्च २०१५ 


२ ९ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT. 1515 / C.R . 3( A )/ Taxation . 1.— In pursuance of the powers conferred by clause ( a ) 
of entry 5 of Schedule D Appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 
(Mah . IX of 2005 ), the Government of Maharashtra hereby notifies with effect from the 
1st March 2015 , the area and the period as shown in column (2 ) and column (3 ), respectively 
of the Schedule appnded herewith , to be area and period covered for the purpose of clause ( a ) 
of the said entry 5 , namely : 


Schedule 


Sr. No. 


Area 


Period 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


From 


To 


1 . 


Municipal Corporation of 


1st March 2015 


29th February 2016 . 


Nagpur. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government . 


३३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ००३२ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मूवक. १५१५ / प्र.क्र . ३( ब)/कराधान-१.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) यास जोडलेल्या 
अनुसूची “ घ ” च्या नोंद १० च्या खंड ( क ) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक १ मार्च २०१५ पासून 
या सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाच्या स्तंभ ( २) मध्ये आणि स्तंभ ( ३ ) मध्ये अनुक्रमे दर्शविलेले क्षेत्र आणि कालावधी उक्त नोंद १० मधील 
खंड ( क ) च्या प्रयोजनाकरिता असलेले क्षेत्र आणि कालावधी असेल , म्हणजेच : 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


क्षेत्र 


कालावधी 


( २ ) 


( ३ ) 


पासून 


पर्यंत 


१ . 


नागपूर महानगरपालिका 


१ मार्च २०१५ 


२ ९ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -५ 


m 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002 . 

No. VAT. 1515 /C.R . 3 (B )/ Taxation . 1.- In pursuance of the powers conferred by clause (a ) 
of entry 10 of Schedule D Appended to the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 
(Mah . IX of 2005 ), the Government of Maharashtra hereby notifies with effect from the 
1st March 2015 , the area and the period as shown in column (2 ) and column (3 ), respectively 
of the Schedule appnded herewith , to be area and period covered for the purpose of clause (a ) 
of the said entry 10 , namely : 


Schedule 


Sr. No. 


Area 


Period 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


From 


To 


1 . 


Municipal Corporation of 


1st March 2015 


29th February 2016 . 


Nagpur . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


३५ 


३४ 


बुधवार , फेब्रुवारी २५ , २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


गृह विभाग 


" 


हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम. 

क्रमांक बीपीए.०८१३/ प्र.क्र .१४१ / राउशु.- २. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ मध्ये सुधारणा करण्यास 
व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्याअर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या 
उप कलम ( ३) च्या परंतुकानुसार पूर्वीच्या प्रकाशनाचा वापर न करता प्रसिद्ध करण्यात यावेत . 

उक्त महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( २ ) च्या परंतुकासह पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( b ) (f) आणि 
( K ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
पुढील नियम तयार करीत आहे ते असे : 

१. या नियमांना “ महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( सुधारणा ) नियम , २०१५ ” असे संबोधण्यात यावे. 
२. मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ च्या नियम २५ मध्ये ( यापुढे यास प्रधान नियम असे संबोधावे) . 
( अ ) उप नियम ( २ ) मध्ये , 

(i ) खंड ( b ) मध्ये “ कोणत्याही शैक्षणिक अथवा धार्मिक संस्थेपासून या शब्दांनंतर “ किंवा कोणतेही राष्ट्रीय 
व्यक्तीमत्त्वाचा पुतळा ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावे. 

(ii ) स्पष्टीकरणामध्ये परिच्छेद (iii ) मध्ये , 
(१ ) खंड ( b ) मध्ये “ किंवा वाहनतळ या ऐवजी "किंवा वाहनतळ , किंवा हे शब्द अंतर्भूत करण्यात यावे. 
( २) खंड (b ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात यावा , तो असा. 

( c ) जर संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्या जवळील प्रवेशद्वाराचा मध्य बिंदू आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास पुतळ्याच्या 
चौथऱ्याचा मध्य बिंदू." 

( iii ) स्पष्टीकरणामध्ये, खंड ( c ) नंतर पुढील परिच्छेदाचा समावेश करण्यात यावा , 

( iv ) “ राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती 
यांचा पुतळा जो या नियमासोबतच्या अधिसूचीमध्ये विषद करण्यात आलेला आहे. ” 

( B) उप नियम ( ३ ) मध्ये, खंड ( a ) मध्ये “ कोणतीही संस्था संबोधलेले ” या शब्दानंतर “ आणि कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर 
व्यक्ती यांचा पुतळा ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावेत . 
३. प्रधान नियमामधील नियम ४५ मध्ये, उप नियम ( १C ) मध्ये 

(i) “ कोणताही राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्ग ” या शब्दांनंतर “ किंवा राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” हे शब्द समाविष्ट 
करण्यात यावे. 

(ii ) परंतुकामध्ये, “ मुंबई विदेशी मद्य ( सुधारणा ) नियम , १९९० ” या शब्दांनंतर “ आणि मुंबई विदेशी मद्य ( सुधारणा ) नियम 
२०१५ ” हे शब्द समावेश करण्यात यावेत . 
( iii ) स्पष्टीकरणामध्ये, 

( a ) परिच्छेद ( iii ) मध्ये , 
( १) खंड ( c ) मध्ये वाक्याच्या शेवटी "किंवा ” हा शब्द समाविष्ट करावा. 


" 


तो असा , 


“ 


भाग चार - ब -५ अ 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


6 


( २ ) खंड ( c ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करावा, तो असा - 

( d ) जर पुतळ्याभोवती संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्याजवळील प्रवेशद्वारा चा मध्य बिंदू आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास 
पुतळयाच्या चौथऱ्याचा मध्य बिंदू ". 

( b ) परिच्छेद ( iii ) नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करावा, तो असा 
(iv ) “ राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा 
पुतळा जो या नियमासोबतच्या अधिसूचीमध्ये विषद करण्यात आलेला आहे.” 
४. प्रधान नियमामध्ये, फॉर्म एफ . एल. ३ नंतर पुढील अधिसूची अंतर्भूत करण्यात यावी . 

अधिसूची 

[नियम २५ ( २ ) आणि ४५ ( १ सी ) पहावा ] 
१. राष्ट्रीय व्यक्तीमत्त्वाचे पुतळे 

महात्मा फुले 
२ . 

लोकमान्य टिळक 
३ . 

महात्मा गांधी 
४ . 

पंडीत जवाहरलाल नेहरु 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
विनोबा भावे 
संत तुकडोजी महाराज 

स्वातंत्र्यवीर सावरकर 
९ . स्वामी रामानंद तिर्थ 
१०. इंदीरा गांधी 
११ . 

छत्रपती शिवाजी महाराज 
१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस ” 


१ . 


६ . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


३७ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 


22 


No.BPA.0813 /CR.141/ EXC - 2. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that the 
following rules further to amend the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 , should be brought into 
force at once , and therefore , the rules should be made without previous publication as provided 
by the proviso to sub -section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act, (XXV of 1949 ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b ), (f) and (k ) of sub -section ( 2 ) 
of section 143 of Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Bombay 
Foreign Liquor Rules, 1953 as follows : 

1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor ( Amendment) Rules, 2015 . 

2. In rule 25 of the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 ( hereinafter referred to as “ the 
Principal Rules” ) 

( A ) in sub - rule ( 2 ) — 

(i) in clause (6 ), after the words “ from any educational or religious institution ” the words 
" or any Statue of National Personality ” shall be inserted ; 
( ii ) in Explanation , in para (iii), - 

( 1) in clause (6 ), for the words or depot.” the words or depot, or shall be 
substituted ; 

(2 ) after clause (b ), the following clause shall be added , namely : 

(c ) The mid - point of the nearest gate of the Statue, if there is a compound wall, 
and if there is no compound wall , the nearest point of foundation of such a Statue .” 
(iii) After para ( iii ), the following para shall be added , namely : 

“ (iv ) “ Statue of National Personality" means any statue of the National Personality 
recognized by the Government and specified in the Schedule appended to these rules.” ; 

( B ) in sub -rule (3 ), in clause (a ), after the words “ any institution ” the words " and any Statue 
of National Personality ” shall be inserted . 

3. In rule 45 of the principal Rules , in sub -rule (1C), - 

(i) after the words “ any National or State Highway ” the words " or Statue of National 
Personality ” shall be inserted ; 

(ii) in the proviso , after the words, brackets and figures “ the Bombay Foreign Liquor 
(Amendment) Rules, 1990 ” the words , brackets and figures, " and the Maharashtra Foreign 
Liquor (Amendment) Rules, 2014 ” shall be added ; 

( iii ) in the Explanation , 
(a ) in para ( iii ), — 

( 1 ) in clause (c ), at the end the word “ or ” shall be added ; 
( 2 ) after clause (c) , the following clause shall be added , namely 

" (d ) the mid - point of the nearest gate of the statue , if there is a compound wall, 
and if there is no compound wall , the nearest point of foundation of such a statue .” ; 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


(b ) after para ( iii) the following para shall be added , namely : 

" ( iv ) “ Statue of National Personality” means any statue of the National Personality 
recognized by Government specified in the Schedule appended to these rules.” 
3. In the principal Rules , after Form F.L.III, the following Schedule shall be inserted , 
namely : 

“ Schedule 
[ see rule 25 ( 2 ) and 45 ( 1C ] 

National Personality 
1. Mahatma Phule , 
2. Lokamanya Tilak , 
3. Mahatma Gandhi, 
4. Pandit Jawaharlal Nehru , 
5. Dr. Babasaheb Ambedkar, 
6. Acharya Vinoba Bhave , 
7. Sant Tukadoji Maharaj, 
8. Swatantraveer Savarkar , 
9. Swami Ramanand Teerth , 
10 . Indira Gandhi, 
11. Chhatrapati Shivaji Maharaj, 
12 . Netaji Subhashchandra Bose ” . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १ ९ ३८ 


३ ९ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम , 

क्रमांक बीपीए -०८१३ / प्र.क्र .- १४१/ राउशु २. - ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनाचे महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १ ९ ७३ मध्ये सुधारणा करण्यास 
व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्या अर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या 
उप कलम (३ ) च्या परंतुकानुसार पूर्वीच्या प्रकाशनाचा वापर न करता प्रसिद्ध करण्यात यावेत. 

उक्त महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( २) च्या खंड ( b ) (f) आणि ( k ) द्वारे आणि इतर सर्व 
अधिकारांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९ ७३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
पुढील नियम तयार करीत आहे ते असे. 

१. या नियमांना महाराष्ट्र देशी मद्य ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे संबोधण्यात यावे . 
२. महाराष्ट्र देशी मद्य नियम , १९ ७३ च्या नियम , २४ मध्ये ( यापुढे यास प्रधान नियम असे संबोधावे ) 

(i) उपनियम ( ४ ) मध्ये, खंड ( ) मध्ये “ कोणत्याही शैक्षणिक किंवा धार्मिक संस्थापासून ” या शब्दांनंतर “किंवा कोणताही 
राष्ट्रपुरूष/ थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” हे शब्द समाविष्ट करावे. 

(ii) परंतुकामध्ये “ महाराष्ट्र देशी मद्य ( सुधारणा ) नियम , १९ ८१ ” या शब्दांनंतर “ महाराष्ट्र देशी मद्य ( सुधारणा) नियम, २०१५ 
या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा . 

( iii ) स्पष्टीकरणा मध्ये : 
(iv ) ( a ) परिच्छेद (iii ) मध्ये, 
( v ) (१ ) खंड ( b ) मध्ये “ किंवा वाहनतळ ” या शब्दांऐवजी " किंवा वाहनतळ किंवा ” हे शब्द अंतर्भूत करावे. 
( २ ) खंड ( b ) नंतर पुढील खंडाचा समावेश करण्यात यावा , 

(c ) जर संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्याजवळील प्रवेशद्वाराचा मध्य बिंदू आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास पुतळ्याच्या 
चौथऱ्याचा मध्य बिंदू ". 

( b ) परिच्छेद (iii ) नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करावा. 
(iv ) “ राष्ट्रपुरूष/ थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष/ थोर व्यक्ती यांचा 
पुतळा जो या नियमा सोबतच्या अधिसूची मध्ये विषद करण्यात आलेला आहे. ”. 
३. प्रधान नियमामध्ये फॉर्म सी . एल . XXV नंतर पुढील अधिसूचि अंतर्भूत करण्यात यावी, ती अशी, 

अधिसूची 
(नियम २४ पहावा ) 

राष्ट्रीय व्यक्तीमत्वाचे पुतळे 
१. महात्मा फुले 
२. लोकमान्य टिळक 


तो असा. 


“ 


३. महात्मा गांधी 


४. पंडीत जवाहरलाल नेहरु 
५. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


६. विनोबा भावे 


७. संत तुकडोजी महाराज 
८. स्वातंत्रवीर सावरकर 


९ . स्वामी रामानंद तिर्थ 
१०. इंदिरा गांधी 
११. छत्रपती शिवाजी महाराज 
१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १ ९ ३८ 


४१ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 25 February 2015 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No. BPA.0813 /CR141/ EXC - 2.- Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
the following rules further to amend the Maharashtra Country Liquor Rules , 1973 , should be 
brought into force at once, and therefore , the rule should be made without previous publication 
as provided by the proviso to sub -section (3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act, 
(XXV of 1949 ) . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (b ), (f) and (k ) of sub -section 
(2 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Country Liquor Rules , 1973 as follows : 

1. These rules may be called the Maharashtra Country Liquor (Amendment) Rules , 2015 . 

2. In rule 24 of the Maharashtra Country Liquor Rules , 1973 (hereinafter referred to as 
“ the principal Rules” ) 

(i) in sub - rule (4 ), in clause (6 ) , after the words “ from any educational or religious 
institution ” the words “ or any Statue of National Personality ” shall be inserted ; 

(ii) in the proviso , after the words, brackets and figures “ the Maharashtra Country 
Liquor (Amendment) Rules , 1981" the words , brackets and figures " and the Maharashtra 
Country Liquor (Amendment ) Rules , 2015 " shall be added ; 

( iii ) In the Explanation , - 

( a ) in para (iii), 
( 1) in clause (b ) , for the words “ or depot.” the words “ or depot , or” shall be substituted ; 
(2 ) after clause (b ) , the following clause shall be added , namely : 

(c ) the mid -point of the nearest gate of the Statue, if there is a compound wall, and if 
there is no compound wall , the nearest point of foundation of such a Statue.” 

(b ) after para (iii) , the following para shall be added , namely : 

“ (iv ) “ Statue of National Personality ” means any statue of the National Personality 
recognized by the Government specified in the Schedule appended to these rules .” 

3. In the principal Rules, after Form C.L. XXV , the following Schedule shall be added , 
namely : 

Schedule 

( see rule 24 ) 

National Personality 
1. Mahatma Phule , 
2. Lokamanya Tilak , 
3. Mahatma Gandhi, 
4. Pandit Jawaharlal Nehru , 
5. Dr. Babasaheb Ambedkar, 
6. Acharya Vinoba Bhave , 
7. Sant Tukadoji Maharaj, 


भाग चार - ब -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


8. Swatantraveer Savarkar , 
9. Swami Ramanand Teerth , 
10. Indira Gandhi, 
11. Chhatrapati Shivaji Maharaj, 
12. Netaji Subhashchandra Bose. " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


A. S. GHARGE, 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


४३ 


- 


गृह विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम. 

क्रमांक बीपीए .०८१३/ प्र.क्र .-१४१/ राउशु २. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाचेविशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम , १९ ५२ मध्ये सुधारणा 
करण्यास व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्याअर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ 
च्या उप- कलम ( ३) च्या परंतुकानुसार पुर्वीच्या प्रकाशनाचा वापर न करता प्रसिद्ध करण्यात यावेत . 

उक्त महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( २) च्या खंड ( b ) (/ ) आणि ( R ) द्वारे आणि इतर सर्व 
अधिकारांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम , १९ ५२ मध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी पुढील नियम तयार करीत आहे ते असे : 

१. या नियमांना विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे संबोधण्यात यावे. 

२. विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा) नियम , १९ ५२ च्या नियम ५ मध्ये (यापुढे यास प्रधान नियम असे संदर्भावे) उप नियम 
( ३ ) मध्ये, 

(i ) खंड ( a ) मध्ये, उप - खंड (i) मध्ये, “ कोणत्याही राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्ग ” या शब्दांनतर “किंवा कोणताही राष्ट्रपुरूष/ 
थोर व्यक्ती यांचा पुतळा 

" या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा. 
(ii ) परंतुका मध्ये, विशेष परवाने आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा) नियम , २००७ या शब्दांनंतर “ विशेष परवाने आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा) 
नियम , २०१५ ” या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा. (iii ) स्पष्टीकरणामध्ये , 

( a ) परिच्छेद (iii ) मध्ये, 
( १) किंवा “ वाहनतळ ” या शब्दांऐवजी किंवा “ वाहनतळ किंवा ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात यावे. 
( २) खंड (c ) मध्ये शब्दाच्या शेवटी "किंवा ” या शब्दाचा समावेश करण्यात यावा. 
( ३) खंड (c ) नंतर पुढील खंडाचा समावेश करण्यात याच्या तो असा 

( d ) जर संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्याजवळील प्रवेशद्वाराचा मध्य बिंदू आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास पुतळ्याच्या 
चौथऱ्याचा मध्य बिंदू 

( ४ ) परिच्छेद (iii ) नंतर पुढील परिच्छेदाचा समावेश करण्यात यावा, तो असा 
( iv ) राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा 
जो या नियमासोबतच्या अधिसूचीमध्ये विषद करण्यात आलेला आहे. ” 

अधिसूची 

(नियम ५ पहावा ) 
राष्ट्रीय व्यक्तीमत्वाचे पुतळे 

महात्मा फुले 
२. लोकमान्य टिळक 


. 


" 


१ . 


३. महात्मा गांधी 


४. पंडीत जवाहरलाल नेहरु 
५. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 


६. विनोबा भावे 


७. संत तुकडोजी महाराज 


भाग चार - ब -६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


८. स्वातंत्रवीर सावरकर 


९ . स्वामी रामानंद तिर्थ 
१०. इंदीरा गांधी 


११. छत्रपती शिवाजी महाराज 
१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


४५ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 25th February 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No. BPA -0813 /CR.141/EXC - 2. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
the following rules further to amend the Special Permit and Licences Rules , 1952 , should be 
brought into force at once , and therefore , the rule should be made without previous publication 
as provided by the proviso to sub -section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act, 
(XXV of 1949) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (b ), (f ) and (k ) of sub - section 
(2 ) of section 143 of Maharashtra Prohibition Act, and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Special Permit and Licences Rules , 1952 as follows : 

1. These rules may be called the Special Permit and Licences (Amendment ) Rules , 2015 . 

2. In rule 5 of the Special Permit and Licences Rules , 1952 (hereinafter referred to as “ the 
principal Rules” ), in sub -rule ( 3 ), — 

(i) in clause (a ) in sub - clause ( i) after the words “ any National or State Highway ” the 
words “ or any Statue of National Personality ” shall be added ; 

(ii) in the proviso , after the words, brackets and figures “ the Special Permits and Licences 
( Amendment) Rules, 1990 ” the words, brackets and figures , and the Special Permits and 
Licences (Amendment) Rules , 2015 ” shall be added ; 
( iii) in the Explanation , 

(a ) in para ( iii), 
( 1 ) in clause (6 ) for the words “ or depot.” the words “ or depot , or ” shall be substituted ; 
( 2 ) in clause ( c ), at the end the word “ or ” shall be added ; 
( 3 ) after clause (c), the following clause shall be added , namely : 

(d ) the mid -point of the nearest gate of the Statue , if there is a compound wall, and if 
there is no compound wall , the nearest point of foundation of such a Statue." ; 

( 4 ) after para ( iii), the following para shall be added , namely : 

( iv ) “ Statue of National Personality ” means any Statue of the National Personality 
recognized by the Government specified in the Schedule appended to these rules . . 

3. In the principal Rules, after Form L , the following Schedule shall be added , namely : 


CG 


“ Schedule 

( see rule 5 ) 

National Personality 
1. Mahatma Phule , 
2. Lokamanya Tilak , 
3. Mahatma Gandhi, 
4. Pandit Jawaharlal Nehru , 
5. Dr. Babasaheb Ambedkar , 
6. Acharya Vinoba Bhave , 
7. Sant Tukadoji Maharaj, 
8. Swatantraveer Savarkar , 
9. Swami Ramanand Teerth , 


भाग चार - ब -७ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


10. Indira Gandhi, 
11. Chhatrapati Shivaji Maharaj, 
12. Netaji Subhashchandra Bose ” . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


A. S. GHARGE, 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


४७ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , 

क्रमांक बीपीए ०८१३ / प्र.क्र .-१४१/ राउशु २. - ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनाचे महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती ) आणि ताडी झाडे 
( छेदणे) नियम १९ ६८ मध्ये सुधारणा करण्यास व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्याअर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र 
दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( ३) च्या परंतुकानुसार पूर्वीच्या प्रकाशनाचा वापर न करता प्रसिद्ध करण्यात यावेत. 

उक्त महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( २) च्या खंड ( b ) (f) आणि ( K ) व्दारे आणि इतर सर्व 
अधिकारांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती) आणि ताडी झाडे ( छेदणे ) 
नियम १९ ६८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम तयार करीत आहे ते असे : 

(१) या नियमांना महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती ) आणि ताडी झाडे ( छेदणे) ( सुधारणा ) नियम, २०१५ असे संबोधण्यात यावे. 

( २ ) महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती) आणि ताडी झाडे ( छेदणे ) ( सुधारणा ) नियम , १ ९ ६८ च्या नियम ४ मध्ये ( यापुढे यास प्रधान 
नियम असे संदर्भावे. ) 

( १ ) उप नियम ( २ ) मध्ये , 

( अ) खंड ( b) मध्ये “ कोणत्याही शैक्षणिक किंवा धार्मिक संस्थेपासून ” या शब्दानंतर “ किंवा कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती 
यांचा पुतळा " हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावे. 
( ब ) परंतुकामध्ये “ महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( 

( अनुज्ञप्ती ) आणि ताडी झाडे ( छेदणे ) 
( सुधारणा ) नियम, १९ ८१ ” या शब्दांनंतर “ महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती) आणि ताडी झाडे ( छेदणे) ( सुधारणा ) नियम, २०१५ " 
हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावे . 

( क ) स्पष्टीकरणामध्ये, 
(i ) परिच्छेद (iii ) मध्ये खंड ( b ) नंतर पुढील खंडाचा समावेश करण्यात यावा, तो असा. 

(c ) जर संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्याजवळील प्रवेशद्वाराचा मध्य बिंदु आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास पुतळ्याच्या चौथऱ्या 
चा मध्य बिंदु ” 

(ii ) परिच्छेद (iii ) नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करावा, तो असा. 

(iv) “ राष्ट्रपूरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा 
जो या नियमासोबतच्या अधिसुची मध्ये विषद करण्यात आलेला आहे.”. 

प्रधान नियमामध्ये , अस्तित्त्वात असलेल्या अधिसूची नंतर खालील अधिसूची- I चा समावेश करण्यात यावा, ती अशी 


“ 


अधिसूची 
(नियम ४ पाहावा ) 


राष्ट्रीय व्यक्तीमत्त्वाचे पुतळे 
१. महात्मा फुले 
२. लोकमान्य टिळक 


३. महात्मा गांधी 
४. पंडीत जवाहरलाल नेहरु 
५. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
६ विनोबा भावे 


भाग चार - ब -७ अ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


७. संत तुकडोजी महाराज 
८. स्वातंत्रवीर सावरकर 


९ . स्वामी रामानंद तीर्थ 


१०. इंदिरा गांधी 
११. छत्रपती शिवाजी महाराज 
१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२ , २०१६ / आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


४ ९ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 25th February 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No.BPA -0813 /CR141/ EXC - 2 . Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
the following rules further to amend the Maharashtra Toddy Shops ( Licensing) and Toddy Trees 
( Tapping ) Rules , 1968 , should be brought into force at once , and therefore, the rule should be 
made without previous publication as provided by the proviso to sub -section ( 3) of section 143 of 
the Maharashtra Prohibition Act , (XXV of 1949 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (b ), (f) and (k ) of sub -section 
( 2 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act, and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Toddy Shops (Licensing) and Toddy Trees (Tapping) Rules , 1968 as follows : 

1. These rules may be called the Maharashtra Toddy Shops ( Licensing) and Toddy Trees 
( Tapping) (Amendment) Rules, 2015 . 

2. In rule 4 of the Maharashtra Toddy Shops (Licensing ) and Toddy Trees ( Tapping) Rules, 
1968 (hereinafter referred to as “ the principal Rules”), - 

( 1 ) in sub - rule ( 2 ), — 

( a ) in clause (b ), after the words “ from any educational or religious institution ” the words 
" or any Statue of National Personality ” shall be inserted ; 

(b ) in the proviso , after the words , brackets and figures “ the Maharashtra Toddy Shops 
( Licensing ) and Toddy Trees ( Tapping ) ( Amendment ) Rules, 1981 ” the words, brackets and 
figures and the Maharashtra Toddy Shops (Licensing ) and Toddy Trees ( Tapping) 
(Amendment ) Rules, 2015.” shall be added ; 

( c) in the Explanation - 

(i) in para (iii ) after clause (b ) the following clause shall be added , namely : 

" ( c) The mid -point of the nearest gate of the Statue, if there is a compound wall, and if 
there is no compound wall, the nearest point of foundation of such a Statue.” 

(ii) after para ( iii) , the following para shall be added , namely : 

“ ( iv ) “ Statue of National Personality ” means any Statue of the National Personality 
recognized by Government and specified in the Schedule - I appended to these rules." ; 

( 2 ) in sub - rule 2AA , in clause (a ), after the words “ any institution” the words “ or any Statue 
of National Personality specified in Schedule -I” shall be inserted . 

3. In The principal Rules, after the existing Schedule, the following Schedule -I shall be added , 
namely : 

Schedule - I 

( see rule 4 ) 

National Personality 
1. Mahatma Phule, 
2. Lokamanya Tilak , 
3. Mahatma Gandhi, 
4. Pandit Jawaharlal Nehru , 
5. Dr. Babasaheb Ambedkar , 
6. Acharya Vinoba Bhave, 
7. Sant Tukadoji Maharaj, 
8. Swatantraveer Savarkar , 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२०, शके १९ ३८ 


9. Swami Ramanand Teerth , 
10. Indira Gandhi, 
11. Chhatrapati Shivaji Maharaj, 
12. Netaji Subhashchandra Bose ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६ / आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


५१ 


३५ 


बुधवार , फेब्रुवारी २५ , २०१५ / फाल्गुन ६, शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ 


. 


आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक मुद्रांक -२०१३/ ५१३५ / अ.नौ.सं.क्र .३ / प्र. क्र . २० / म-१.- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ६० ) याच्या कलम ९ च्या खंड 
( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची महाराष्ट्र 

शासनाची 
खात्री पटत असल्याने खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लि . 
(विशेष हेतू कंपनी ) ( ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त विशेष हेतू कंपनी ” असा करण्यात आला आहे ) जिची स्थापना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल 
कॉरीडोर या प्रकल्पाकरिता करण्यात आली आहे यांच्यामध्ये निष्पादित झालेल्या जमीन हस्तांतरणाच्या पहिल्या संलेखांवर आकारणी योग्य 
असलेले मुद्रांक शुल्क स्टेट शेअर ॲग्रीमेंट, स्टेट सपोर्ट अॅग्रीमेंट आणि शासन निर्णय , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी २०१३ / प्र.क्र . 
४५० / उद्योग १४ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ मध्ये नमूद कोणत्याही अटींचा भंग झाल्यास उक्त विशेष हेतू कंपनी संपूर्ण मुद्रांक शुल्क व दंड 
भरण्यास पात्र असेल या अटींस अधीन 

राहून माफ करीत आहे . 

अनुसूची 
संलेखाचा / हस्तांतरणाचा प्रकार 

अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील 

क्षेत्र 

अनुच्छेद 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याकडून उक्त विशेष 

जमिनीचे भूसंपादन / 

जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र 
हेतू कंपनीच्या औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप करिताच्या अभिहस्तांतरणपत्र 

४३५ हेक्टर 
जमिनीच्या हस्तांतरण किंवा या अनुषंगाने उक्त विशेष हेतू कंपनीने ( अनुच्छेद २५ ), भाडेपट्टा 
केलेले भूसंपादन 

( अनुच्छेद ३६) 


अ.क्र 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


श्यामसुंदर पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६-१२, २०१६/ आश्विन १४-२० , शके १९ ३८ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 24th February 2015 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT. 


No. Mudrank -2013 /5135 /UOR 3 / C.R . 20 / M - 1.- In the exercise of the Powers conferred by clause ( a ) of 
section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958) the Government ofMaharashtra being satisfied that, it is 
necessary to do in the public interest hereby remits the stamp duty chargeable on the first instrument specified 
in the Schedule appended hereto executed between Maharashtra Industrial Development Corporation and 
Aurangabad Industrial Township Ltd., Special Purpose Vehicle Company (herein after referred to as“ the said 
Special Purpose Vehicle Company") established for the purpose of DelhiMumbai Industrial Corridor Project 
subject to the condition that in case of breach of any of the conditions specified in the State Share Agreement, 
the state Support Agreement and the Government Resolution , Industry , Energy and Labour 
Department No. IDC 2013 /C.R . 450 /IND - 14 , dated 19th January , 2015 the said Special Purpose 
Vehicle Company shall be liable to pay the Whole of the stamp duty and penalty , if any : 


Schedule 


No 


Type of Instrument/ Transfer 


Area 


Type of Instrument 

under Articles 


Schedule I of the Act 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Transfer of land Constituting the site for Aurangabad Acquiring land/ Land 
Industrial Township to the said Special Purpose Conveyance ( Article admeasuring 
Vehicle Company by Maharashtra Industrial 

25 ), agreement of approximately 
Development Corporation (MIDC ) or in pursuance 

lease ( Article 36 ) 435 Hectare . 
of land aquisition by the said Special purpose Vehicle 
Company 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHYAMSUNDAR PATIL , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


